RNI No. MAHBIL /2009/36619 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 








वर्ष ७, अंक १७] सोमवार, मार्च ८, २०२१/फाल्गुन Wo, शके १९४२ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १९.०० 





असाधारण क्रमांक २५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, चिपळूण यांजकडून 
अधिसूचना 


भूमिसंपादन, पुनर्वसन ब पुर्ननसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम १९ नुसार. 








क्रमांक कलम ११/एलएक्यू/एसआर/१८५/२०१९.--- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन पुनर्वसन ब पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा SHH अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा बापर करून काढण्यात आलेली शासकोय अधिसूचना, महसूल ब बन निभाग क्र.संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, 
दिनांक १९ जानेबारी,२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश ' उक्त अधिसूचना ' असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे 
कौ उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्बजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्‍टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलबार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश ' उक्त जमीन ' असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ' उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ' असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्‍यता आहे असे Ted, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्बये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते कौ, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तीची विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ पोट-कलम (2) अन्बये पुनर्वसन ब पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करणेत येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (22), पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यबाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथबा तिच्या भागाचा कोणताही व्यबहार करणार नाही किंबा उक्त जमिनीबर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 





भाग एक (को. वि. पु.) २५--१ (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ८, २०२१/फाल्गुन १७, शके १९४२ 





परंतु, उक्त जमिनीच्या अथबा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्याबर, जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद 
करून अशा मालकास उक्त तरतुदीच्या प्रबर्तनातून सूट देता येईल. 














परंतु आणखी असे को, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंबा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन ब पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा ब पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ' उक्त नियम ' असा करण्यात आला 
आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे निहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेण्याच्या अद्ययाबतीकरण काम हाती घेणार असल्याचे ब 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि ज्याअथी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) आणि मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडील आदेश क्रमांक/ 
भूसं/समन्बय/कार्या-१/अधिकार प्रत्यापिंत/२०२१, दिनांक २ मार्च २०२१ अन्बये, समूचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिकार्‍यांची कार्य पार पाडण्यासाठी समूचीत शासन उप-विभागीय अधिकारी चिपळूण यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 





































































































अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव गांग्र, तालुका चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी 
अ.क्र. भूमापन क्रमांक संपादित क्षेत्र ( हे.आर.) 
(१) (२) (३) 
३४९ पै ०३.३२.०० 
र २५८ पै ००,४०,०० 
३ २७्श्पे ००.१३.३० 
¥ २७२ ०१.०५.०० 
ष्‌ ३७३ ००,२०,०० 
& २७४ ००,२७.०० 
\9 २३७५ 00.36.00 
८ ३७६ पे ००.२६.५० 
8 ३७७ ०२.६७.०० 
१० ३७८ पे 00,30,00 
22 २८० पै 00,02,00 
१२ ३८२ पे ००.१४.०० 
१३ ३८२ पै ००.१९.९० 
शड ३८४ पे ००.२१.३० 
१५ ३८५ पै ००.१६.६० 
१६ ३८६ पै ००,०६.०० 
१७ ३९६ पे ००,०२.०० 
शट ३९८ पे ००.३१.४० 
१९ २३९९ ००,८९,०० 
Ro Yoo पै ०२३.६४.०० 
२१ ४०१ पे ०२.५५.०० 
२२ ४०२ पै ००.२६.६० 
२२ wow पै ००, २७.०० 
र्ड ४०५ पै ०२.१६.०० 
२५ ४०६ पै ००.३८.१० 
२६ ४०७ पे ००.७८.२० 
२७ ४०८ पै ००.३९.८० 
२८ ४०९ पे ००.४२.९० 
२९ ४९० पै ००.४७.०० 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ८ २०२१/फाल्गुन १७, शके १९४२ 


























































































































(१) (२) (३) 
३० ४११ पे ००.४५.१० 
३१ ४शर्बपे 00,04,00 
३२ ४१२क ००.६१.०० 
३३ ४१३ अ ०१.००.०० 
२४ ४९२ ब 00,20,00 
३५ WW 00,40,30 
36 WWW पै 00,0400 
३७ ४९६ पै ००.६७.४० 
३८ ४९७ पे ०१.३६.०० 
३९ ४९८ पै ००.०७.६० 
vo ४१९९ पे ००.१९५.१० 
Wz ४२९० पै ००,०२.०९ 
४२ ४२श्पे ००.०८.१० 
श्रे ४२३ पे ००.०९. २० 
डड ४२६ पे. ००.३९.६० 
Yu ¥%o AT 00,0& 00 
शद ४२९ पे ००.२१.५० 
ड७ ४२ेर्पै ००.४३.२० 
शट ४४शपे ००.२७.७० 
i ४४२ पे ००.०७.९० 
to ४४३ पै ००.१५.४० 
QR ¥Q3 Tf 00, 24.80 
ष्र ४५७ पै ००.१०.४० 
५३ ४६३ पै ००.०७.३० 
uy ४६४ पे ००,०६.०० 
५५ ४६५ पै ००,०४.०० 
५६ ४६६पे ००.०४.३० 
ष्छ ४७९ पै ००.२०.५० 
ष्ट ४७२ Ty ००.०८.०० 
५९ ४७५ T ००.०९.६० 
Go ४७६ पे 00 20 Wo 
६१ ४७८ पै ००.०९,४० 
&R ४७९ पे 00,20,00 
६३ ५५१पे 00,20,00 
GY ६००/अपे ००.०४.५० 
'एकूण भूसंपादित ३०.७६.०९ 
क्षेत्र 








3 


डं महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ८, २०२१/फाल्गुन १७, शके १९४२ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव - मोजे गांग्रई, ता.चिपळूण, जि. रत्नागिरी येथील साठवण तलाब योजनेच्या सी मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, सांडवा, 
प्रवेश ब पुच्छ कालबा विमोचक ब पोहोच रस्तासाठी भूसंपादन. 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन - मोजे गांग्र, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी येथील साठवण तलाब योजनेच्या सी मुख्य कामे अंतर्गत धरणतळ, 
सांडबा, प्रवेश ब पुच्छ कालबा वबिमोचक ब पोहोच रस्तासाठी भूसंपादन करण्यासाठी ३०.७६.०९ एवढे क्षेत्र संपादित 
होणार आहे. 


समाजाला मिळणारे लाभ - भविष्यात नदी नाल्यांना, विहीरींना पाण्याचा स्त्रोत बाढेल. शेती बागायतींना धरणाच्या पाण्याचा फायदा होईल. 
त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. 


अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
निरंक 
अनुसूची चार 


(समाजिक प्रभाब निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश) 


या कार्यालयाचे पत्र क्र. भू.सं./एसआर. १८५/२०१९, दिनांक ०८ एप्रिल २०१९ चे पत्राने भूमि संपादन, पुनर्बसन ब पुर्नस्थापना 
अधिनियम, २०१९३ अंतर्गत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास (SIA ) करणेसाठी भाकर Got संस्था, लांजा यांजकडे त्यांचेकडील पत्र 
क्र. एसआयए/२२३/२०२०, दिनांक ०४ मार्च २०२० ने सामाजिक परिणाम निर्धारण अहबाल प्राप्त झाला आहे. सदरचे अहबालानुसार या 
प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नसलेबाबत अहबालात नमूद केलेले आहे. 











अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
लागू नाही. 





सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंबा आवश्यकता भासण्याचा संभब असल्याचे 
कायद्याच्या कलम ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे त्याविरुद्ध आक्षेप नोंदविण्याचे असल्यास, प्रारंभिक 
अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उप विभागीय अधिकारी, चिपळूण तथा भूसंपादन अधिकारी, चिपळूण यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल. 


टिप- संपादित जमिनींच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, चिपळूण या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


प्रविण पवार, 
चिपळूण, उप निभागीय अधिकारी, 
दिनांक ०३ मार्च २०२१. चिपळूण. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. 
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


